अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्यास 


मुदतवाढ देणेबाबत- 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, गोंदिया 
दि.०१.०९.२०२० ते २८.०२.२०२१ 
या कालावधीसाठी ... 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२०/प्र.क्र.२९/का.१२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा :- (१) शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार 
दिनांक ०८.०९.२००३ 

(२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 

दिनांक ३१.०८.२०२० 


(३) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, पदनि-२०२०/प्र.क्र.२९/का.१२ 


दिनांक १८.०२.२०२० 
(४) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, गोंदीया यांचे 
पत्र क्र. बी-४(५/१९२६/२०११, दिनांक ०८.०९.२०२० 


शासन निर्णय :- 


संदर्भाधिन दिनांक १८.०२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय गोंदीया, 
यांच्या आस्थापनेवरील १३३ अस्थायी पदांना दिनांक ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात नमूद केल्यानुसार 
१३३ अस्थायी पदांना दिनांक०१.०९.२०२० ते दिनांक २८.०२.२०२१ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात 


येत आहे :- 
अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक ०१.०३.२०१९ते | शासन | दि. ०१.०९.२०२० 
३१.०८.२०२० पर्यंत | २९.०२.२०२० मध्ये निर्णय | ते २८.०२.२०२१ 
मुदतवाढ दिलेली | नव्याने निर्माण केलेली | क्रमांक व | पर्यंत मुदतवाढ 
पदे पदे दिनांक द्यावयाची पदे 
| a | २ 3 8 षु & 
| १_| प्रबंधक Po 7 | a aa 
2 अधिक्षक २ २ 
३ | सहायक अधिक्षक pO ० a ee ० 
8 | लघुलेखक ss. २ २ 
५ | लघुलेखक नि.श्रे. १३ १३ 
& वरिष्ठ लिपिक २१ २१ 
७ कनिष्ठ लिपिक ३५ ३५ 
८ मुख्यबेलळिफेि | 4 | 1 ae 
९ बेलिफ 4 4 
| a0 | वाहन चालक ३ ३ 
i ११ | नाईक Po a a 
१२ सफाईंगार ४ ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२०/प्र.क्र.२९/का.१२ 


अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक ०१.०३.२०१९ते | शासन | दि. ०१.०९.२०२० 
३१.०८.२०२० पर्यंत | २९.०२.२०२० मध्ये निर्णय | ते २८.०२.२०२१ 
मुदतवाढ दिलेली | नव्याने निर्माण केलेली | क्रमांक व | पर्यंत मुदतवाढ 

पदे पदे दिनांक द्यावयाची पदे 

१३ | कंत्राटी सफाईगार २ २ 

१४ पहारेकरी Po 1 ee 

१५ | कंत्राटी पहारेकरी २ २ 

१६ | इंग्रजी लेखनिक a ee Po 

१७ शिपाई २९ २९ 

एकूण १३३ १३३ 


२. विधिवन्यायविभाग, कार्यासन -९ यांचेमार्फत मुदतवाढ मिळणारी पदे या शासन निर्णयातून वगळली 
आहेत. 


३. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाळी १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिठा, “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिठा” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-तीन 
मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (२(क) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१११५५६०४५९१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Yogesh Heeralal Ameta 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=La 
0९७१ 


25.4. 22a! 
efb30dd49fc7eb469, 


serialNumber=612827d442d72142bc204c0ed5f947ca3fe2a54123 
e e ta a aa e a €53ca2001d82866548c384, cn=Yogesh Heeralal Ameta 


Date: 2020.09.11 15:56:56 +05'30" 


rashtra, 
idb762536cSeeddbe4f 


(योगेश आमेटा) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत:- 


महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रबंधक (निरीक्षणे-१) , मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद . 
महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई 

५. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र मुंबई 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि- २०२०/प्र.क्र.२९/का.१२ 


६. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 
७. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर 
८. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद 
९. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, गोंदीया 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदीया 

११. उप कोषागार अधिकारी, गोंदीया 


१२. वित्त विभाग/आ.पु.क., व्यय-५,(अर्थसंकल्प-११) मंत्रालय, मुंबई. 


१३. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४. 
१४. निवड नस्ती (का.१२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


